अधिक्षक अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्या/मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १४३/उर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८. 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (५)(१) (क) मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय 
शाखेतील अधिकारी श्री. सु.रा.बागडे, अधिक्षक अभियंता यांच्या सेवानिवृत्तीस एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी 
असल्यामुळे सध्याच्या पदावर म्हणजे अधिक्षक अभियंता प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, चेंबूर, मुंबई या 
पदावर त्यांना (३१ मे, २०१९)पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर TATA महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१३१६३१५२५९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Bhimashankar वण 


in n Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=873ce9a279d956 1 ffOcbf658e05b823c67c79dcac309F 


Ya | | a p p a M a n t a c4ebdac035d6aeec2a0, cn=Bhimashankar Yallappa Manta 


Date: 2018.12.13 16:39:02 +05'30' 


(भि. य. Aen) 
शासनाचे उपसचिव 


१ मुख्यविद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई-(७१. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
8) जिल्हा कोषागार अधिकारी मुंबई/ठाणे 
) उपसचिव(ऊर्जा-५, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


६ श्री. सु.रा.बागडे, अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, चेंबुर, मुंबई 
७ निवड नस्ती ऊर्जा-५. 

प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

¥) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 


